सामाजिक वनीकरण विभागात निर्माण केलेल्या 
अस्थायी २३१२ पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
क्र. कक्ष- ३ / योजनेत्तर /प्र.क्र.४८ (२१-२२/३११, दि.०१.०३.२०२२. 

२. ग्रा.वि. व.ज.सं.वि. शासन निर्णय, क्र. आस्था २००६/प्रक्र.१५९(१)/जल- १३, 
दि.२९.१२.२००७ ३. 

३. शासन निर्णय क्र. एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४, दि. १६.०३.२०२२. 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७ /प्र.क्र.७७/फ-८. 
दि.१३.०९.२०१९. 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 


सामाजिक वनीकरण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयाचा आकृतीबंध 
संदर्भ क्र.२ अन्वये निश्चित करण्यात आला असून मंजूर आकृतीबंधानुसार सामाजिक वनीकरण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत असलेल्या कार्यालयासाठी वेगवेगळ्या संवर्गातील 
१९८८ अस्थायी पदे व सामाजिक वनीकरण मजूर या संवर्गातील ३२४ पदे अशा एकूण २३१२ 
पदांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता दिली होती. 


२. सदर मुदतवाढ दिनांक ३१.०८.२०२२ रोजी समाप्त होत असल्याने प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.१ नुसार 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार पुढील मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सामाजिक वनीकरण संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील योजनेतर योजनांतर्गत विविध 
संवर्गातील एकूण १९८८ अस्थायी पदे व अधिसंख्य मजूर संवर्गातील ३२४ SMT एकूण २३१२ 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र- १ ते ५ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ मधील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.४ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा Sardar आहे. या अटीच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा प्रपत्र क्र. १ ते ५ मधील पदांसाठी वेतनावरील येणारा खर्च 
प्रपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व त्याखालील सन २०२२-२३ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क 
दि.१८.०८.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥9॥0/9॥॥8.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२६११५१०९८९१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत é विवरणपत्र णा षु Digitally signed by VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 
ना - 4 GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
Vi N A Y A K S H A S H | K. A NT. FORESTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
20=4a106d8ae9dc6f9c21243429b8a21e6762994d lec lfBeddbSef. 
pseudonym=74F0E3B58617F3A42D 160E23E461C5362EFBCA44, 
ialNumber=7D6A60D038 1 56EGE790DF 15F9D2E7618F71774B3A755 
DA77COBDEOFC621C1435, cn=VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 
Date: 2022.09.26 11:53:19 +05'3 
(fer AT. TRASH) ले कर) 
कक्ष अधिकारी > महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर. 


१. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण विभाग. 

२. सर्व विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा, लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २. 
४. सर्व कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

५. निवड नस्ती, फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४, 


दि.२६.०९.२०२२ 
प्रपत्र १ 
अ.क्र. | पदनाम पद | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या 
आहे ते लेखाशीर्ष 
शि . । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विक मागणी क्र.सी-०७, २४०६ 
२. । अपर मुख्य वनसंरक्षक मुख्यालय, ae वनीकरण व वन्यजीवन, 09 
(सामाजिक वनीकरण) ,पुणे वनीकरण-००१ संचालन व 
३. । वनसंरक्षक ६ | प्रशासन, (09), संचालन व 
४. | विभागीय वन अधिकारी ३५ | प्रशासन महासंचालक, सामाजिक 
५. । सहाय्यक वनसंरक्षक ५० | वनीकरण व मुख्य वनसंरक्षक, 
६ स्वीय सहाय्यक १ (०१)(०६) महासंचाळक,सामाजिक 
७. । अधिक्षक ७ | वनीकरण व मुख्य वनसंरक्षक 
८. | प्रसिध्दी अधिकारी १ | (योजनेत्तर ) (२४०६ ८५०६) व (०१) 
९. | सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी २ | (०७ उपमहासंचालक सामाजिक 
१. ०. | वनक्षेत्रसर्व्क्षक ७ । वनीकरणव मुख्य वनसंरक्षक 
११. | लघुलेखक ८ । (योजनेत्तर) (२४०६ ८५१५) आणि 
१२. । मुख्य लेखापाल ३८ । (०१) (०८) उपसंचालक सामाजिक 
१३. । वनक्षेत्रपाल २६१ वनीकरण विभाग (योजनेत्तर) (२४०६ 
१४. । सहाय्यक वन सांख्यिकी oe 
१५. | वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक शि 
१७. । वनपाल ४३८ 
१८. | सर्वेक्षक ४७ 
१९. । लेखापाल ६३ 
२०. । कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक za 
२१. | लघुटंकलेखक २ 
२२. । लिपिक ३३५ 
२३. | वाहन चालक ७२ 
२४. ट्रॅक्‍टर स्वच्छक २१ 
२५. | शोपाई 93 
२६. | वनरक्षक ४११ 
२७. | पहारेकरी १४ 
१८९३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी- ०२/२०/प्र.क्र.६८/फ-४ 


दिनांक: २९ सप्टेंबर,२०२१ चे सहपत्र योजनेत्तर कर्मचारी वृंद 


प्रपत्र -२ 


सामाजिक वनीकरणातर्गत मध्यवर्ती रोपमळे 


अ.क्र. | पदनाम Te | wT लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते लेखाशीर्ष 
hae . वनपाल २९ । मागणी क्र. सी -०७ 
२. । वनरक्षक २९ | २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, १०२ सामाजिक व 
३. ।'माळी १२ । क्षेत्रीय वनीकरण,१०२ सामाजिक, 
एकूण ७० | (०३) मध्यवर्ती रोपमळे (03)(03) सामाजिक 
वनीकरण मध्यवर्ती रोपमळे (योजनेत्तर) 
(२४०६ ८५६२) 
प्रपत्र -३ 
सामाजिक वनीकरणातर्गत लेखा परीक्षण 
अ.क्र. पदनाम पद | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहेते लेखाशीर्ष 
हि . | लेखा परीक्षण अधिकारी (कक्ष अधिकारी) | मागणी सी-०७,२४०६वनीकरण व वन्यजीवन, 
२. | मुख्य लेखापाल ae ०१,वनीकरण 009 संचालन व प्रशासन (09) 
३. | लेखापाल | 9 | संचालन व प्रशासन (09)(08) लेखापरिक्षण 
४. | लिपिक (४) पथक (योजनेत्तर) (२४०६ ८५३३) 
एकूण ४ 
प्रपत्र -४ 
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम (योजनेत्तर ) 
अ.क्र. पदनाम पद | WT लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते लेखाज्ीर्ष 
oe | . । वनरक्षक २१ | मागणी क्र. सी -०७, २४०६ वनीकरण व 
एकूण २१ । वन्यजीवन, पश्चिम घाट सामाजिक वनीकरण 
(००)(०१) पश्चिम घाट विकास 
कार्यक्रम,(राज्यक्षेत्र) (TAA) (२५५१०२७९) 
प्रपत्र -५ 
सामाजिक वनीकरणातर्गत रोजदांरीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग. 
अ.क्र. | पदनाम पद | ज्या लेखाशीर्षतून खर्च करावयाच्या आहे ते लेखाशीर्ष 
।_१. | सामाजिक वनीकरण मजूर ३२४ । मागणी क्र. सी -०७ २४०६ वनीकरण व 
एकूण ३२४ । वन्यजीवन १०१-वन संरक्षण, विकास व 


पुनर्निमिती,(१२) (०२) वन कामगारासाठी 
अधिसंख्य पदांची निर्मिती, नियमित 

आस्थापनेवर रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (योजनेत्तर) (२४०६ ८५७१) 


KREREREREREERERERERE 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


